अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ,सिंधुदुर्गनगरी-ओरोस या मंडळ कार्यालयांतील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ कालावधीकरीता 
मुदतवाढ.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :मुदत-०४१८/प्र.क्र.२९५/२०१८/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग,क्र. मुदत- ०४१८/प्र.क्र. २९५/२०१७/मोप्र-१, 
दि. ०९/०५/२०१८ 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण Wear, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.७(६)/४०९८, दि. ०९/१०/२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय 
अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,सिंधुदुर्गनगरी-ओरोस या मंडळ 


कार्यालयांतील, सोबतच्या विवरणपत्रात (विवरणपत्र “अ” नमुना) नमूद केलेल्या नियत अस्थायी 


आस्थापनेवरील एकूण २८ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ या 


कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५ (नियत अस्थायी 


आस्थापना) ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च (योजनेत्तर), (१९०) सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (०४) योजनेत्तर, (०४)(०३) कोंकण पाटबंधारे विकास 


महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १८९) अंशदान” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 


०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र.२९५/२०१८/मोप्र-१ 


४. सदरशासननिर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०२३१४५५०८७९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


V ah d p b h k Digitally signed by Vijendra Prabhakar 
Palwankar 
IJ 8 n ra ra L a a r DN: CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, C 
= IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
2 a lwa n ka r Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2018.10.23 14:59:44 +05'30' 


(वि. प्र. पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव अग्रेषित- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
३. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 
५. अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, ओरोस, जि. सिंधुदुर्ग 
६. कार्यकारी अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे मंडळ, ओरोस, जि. सिंधुदुर्ग 
७. अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन मोप्र-१, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१८/प्र.क्र.२९५/२०१८/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय,जलसंपदा विभाग,क्र. मुदत ०४१८/प्र.क्र. २९५/२०१८/मोप्र-१,दिनांक: २३/१०/२०१८ 
चे सहपत्र अधिक्षक अभियंता, दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी- ओरोस या मंडळ 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी- 
दिनांक ०१/१०/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ 


अ.क्र पदनाम संख्या 
a अधीक्षक अभियंता Po 
२ उप-अधिक्षक अभियंता 1१ 
कनिष्ठ अभियंता ३ 

४ अधीक्षक शिका कजा 
षु प्रथम लिपिक Po 
वरिष्ठ लिपिक ४ 

७ कनिष्ठ लिपिक ४ 
शं टंकलेखक ३ 
९ उच्चश्रेणी लघुलेखक a see 
qo मुख्य आरेखक PM 
११ आरेखक श्रेणी-२ a 
92 संगणक a ॥कशओ 
१३ वाहन चालक शिका 
१४ नाईक 1१ 
१५ शिपाई 3 
१६ चौकीदार Po 
एकूण २८ 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar 


Vijendra Prabhakar Paiwanter 


: CN = Vijendra Prabhakar Palwankar, 


Palwa n kar C =IN, S = Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Water Resources 
Department 
Date: 2018.10.23 14:59:59 +05'30' 


(वि. प्र पाळवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


